सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठास ३५-भांडवळी मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान करीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत.... (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५/०१/२०२४ 


वाचा :- वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकानुसार सन २०२३-२४ मधील प्रथम सहामाहीकरीता 
कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत निधीच्या ७८% इतक्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. वित्त 
विभागाने मागणी क्र.डी-३, ०१-पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य (००)(०६), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
रु.१८००.०० लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने, निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००)(०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५- 


भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून पुढीलप्रमाणे एकूण 


रु.१८,००,००,०००१- (अक्षरी रु. अठरा कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


याबाबतचा सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७-ओ 


(रु.लाखात) 
अ. | योजना व उद्दीष्ट तपशिल प्रशासकीय मान्यता | प्रशासकीय विभागाकडून 
क्र आदेश मान्यता किंमत | उपलब्ध करुन 
द्यावयाचे अनुदान 
a २ ३ See 4 & 
q महात्मा फुले कृषि | क्रांतीसिह नाना पाटील | शा.नि. ६१५७.१३ ४००.०० 
विद्यापीठ, राहुरी या | अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय मौजे | दि.२१.०६.२०१९ 
विद्यापीठास सहायक | पेठ,  जि.सांगळी येथील 
अनुदान (कार्यक्रम) | प्रशासकीय इमारत, विद्यार्थी- 
२४१५ ००७२ विद्यार्थीनी वसतीगृह, ग्रंथालय, 
३५-भांडवली मत्तेच्या | सुविधा केंद्र इ. बांधकाम 
२ निर्मितीकरीता । कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे | शा.नि. १०८४.५८ १००.०० 
अनुदान सभागृहाचे बांधकाम करणे दि.३१.०३.२०१९ 
३ कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे ९०५.५६ १५०.०० 
सभागृहाचे बांधकाम करणे 
४ कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे ९६४.२१ १५०.०० 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
4 कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे पदवी ९८३.२७ १५०.०० 
विद्यार्थीनी वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे 
& कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे पदवी ९२२.६४ १५०.०० 
विद्यार्थीनी वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे. 
७ कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे ९८३.२७ १५०.०० 
पदवी विद्यार्थीनी वसतीगृहाचे 
बांधकाम करणे. 
८ मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे पदवी ९२२.६२३ १५०.०० 
विद्यार्थीनी वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे. 
९ मध्यवती परिसर राहुरी येथे ८६१.४८ १५०.०० 
पदव्युत्तर विद्यार्थीनींकरीता 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे. 
१० मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे | मफुवि-१४१८/ १४७०.३२ १५०.०० 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर | प्र.क्र.२७/७अ, 
बहुउद्देशीय सभागृह बांधकाम | दि.०९.०९.२०१९ 
करणे. 
११ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ | मफुवि-१४१८/ ८८४.२१ १००.०० 
कार्यक्षेत्रामध्ये संरक्षक भिंतीचे । प्र.क्र.२७/७अ, 
बांधकाम करणे दि.३१.०१.२०१९ 
एकूण १६१३९.३० १८००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७-अ 


२ 


आहे. 


१ 


२ 


3 


6 


. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 


) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 


बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. 


) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 


अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अश्या योजना संबंधित कालावधीनंतर शासनाची 


मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 


& 


9 


सूत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच,विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे 
किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मूल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 
किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच,महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम,१९८३, महाराष्ट्र कृषि 


विद्यापीठ परिनियम,१९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ Sear संहिता,१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा 
अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे काटेकोरपणे 


अनुपालन करावे. 


३. 


याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.९३/७-ओ 


४. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 


संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान, कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 


आव्यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१),१९७७ मधील,परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, तसेच, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 


४९६/का.१४३१, दि.०७.१२.२०२३, तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५७/२०२३/व्यय-१ 


दि.२२.१२.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०५१५५५३०९३०१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5, 


=AGRICULTURE 


4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8 


95d 1969e585fffe, postalCod: 


0 =M: as! 
C H A N D IWAD F INumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1269BD88D63 1F3F3C2BE 


F6E1CA70CC9A4E30954011F, 'UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


Date: 2024.01.05 15:59:38 +05'30° 


(उमेडा चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
५. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
११.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१३.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१४.कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ /२ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


